केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
असंसर्गजन्य आजार (९७0) 60००) 
कार्यक्रमांसाठी सर्वसाधारण वर्गवारी (General) 
सन २०१६-१७ मधील केंद्र हिळ्यापोटी 
रु.९४२.०० लक्ष व राज्य हिड्यापोटी 
रू.६२८.०० लक्ष इतके अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निधी-२६१७/प्र.क्र.२९/आ-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
१) भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे क्र. ७.२७०१७-२३/२०१६- 
NHM (Finance), दिनांक २७ मार्च, २०१७ चे पत्र. 
२) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/ 
कें.रा.हि./ २४८१३-८१८/ २०१७-१८, दिनांक २३ जून, २०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 


प्रकारच्या गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात 


एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केळे. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने 


आरोग्य विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे 


नाव दिले. या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय नागरी 


आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश केला आहे. 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत असंसर्गजन्य आजार (NCD 18७००) 


कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण (General) योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ मधील केंद्र व राज्य 


हिळऱ्यापोटीचे अनुदान सन २०१७-१८ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून राज्य आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः निधी-2617/प्र.क्र.29/आ-7 


सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या असंसर्गजन्य आजार (NCD 


Flexipool) याकरीता सर्वसाधारण (General) लाभार्थ्याकरिता सन २०१७-१८ च्या मंजूर 


अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून सन २०१६-१७ मधील प्रलंबित केंद्र व राज्य हिळ्याची अनुक्रमे रु. 


९४२.०० लक्ष (रु. नऊ कोटी बेचाळीस लक्ष फक्त) व रु. ६२८.०० लक्ष (रु. सहा कोटी अठ्ठावीस लक्ष 


wed) इतका निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


= उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी, मुंबई 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सहसंचाळक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, पुणे यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर केंद्र हिळ्यामधील खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य; ०६, सार्वजनिक आरोग्य; ८००- इतर खर्च; अतंर्गत खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना 


निहाय या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-१८ साठी मंजूर करण्यात 


आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


परिशिष्ट-अ 
सन २०१६-१७ मधील प्रलंबित केंद्र हिस्सा 
(रु.लाखात) 
अ.क्र ' योजना लेखाशीर्ष वितरीत निधी 
१ | २ ३ ee 
(09)(29) राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम केद्र पुरस्कृत 
१ |NPCB __ | योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) ३२२.७७ 
२२१०२६४ -३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधी-2617/प्र.क्र.29/आ-7 


(०१)(४१) राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात 
प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना 

(केंद्र हिस्सा ६०%) 

२२१०३८२ - 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 

(०१)(३७) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत 
३ |NTCP ।योजना केंद्र हिस्सा ६०%) ९६.३२ 
२२१०३४४ - ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 

(०१)(३३) राष्ट्रीय वृध्दापकाळ आरोग्य शुश्रुर्षा कार्यक्रम 
8 | ५०-७६ | केंद्र पुरस्कृत योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) ४२.७७ 
२२१०३०८ - ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 

(09)(39) राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य शुश्रुषा कार्यक्रम केंद्र 


२ | NPCDCS २३८५.९८ 


4 | ९॥॥॥? । पुरस्कृत योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) ९४.१६ 
२२१०२८२ - 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण ९४२.०० 


४. - Wax राज्य हिळछ्यावरील खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य; ०६, सार्वजनिक आरोग्य; ८००- इतर खर्च; अतंर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान केंद्र 
पुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) परिशिष्ट-ब मधील सारणीतील 
स्तंभ क्र.३ मध्ये खालील नमूद केल्या प्रमाणे योजना निहाय या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०१७-१८ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


परिशिष्ट-ब 
सन २०१६-१७ मधील प्रलंबित राज्य हिस्सा 
(रु.लाखात) 
अ.क्र ' योजना लेखाशीर्ष वितरीत निधी 
Ea २ ३ 1 ४ 
(०१)(३०) राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत 
क NPCB | योजना (राज्य हिस्सा ४०%) २१५.१८ 


2290F 23 - ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(०१)(४२) राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात 
प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना 


NPCDC ५७. 
: Cove (राज्य हिस्सा ४०%) wy 
२२१०३९१ - 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
३ |NTCP (०१)(३८) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत ६४.२१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: निधी-2617/प्र.क्र.29/आ-7 


योजना (राज्य हिस्सा ४०%) 

2290F343 - 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 

(०१)(३४) राष्ट्रीय वृध्दापकाळ आरोग्य AV कार्यक्रम 
8 । NPHCE ।केंद्र पुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा ४०%) २८.५१ 
२२१०३१७ - ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 

(०१)(३२) राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य शुश्रुषा कार्यक्रम केंद्र 


५ | ॥ए॥॥॥? । पुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा ४०%) ६२.७८ 
२२१०२९१ - ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण ६२८.०० 


५. वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ च्या 


परिच्छेद ७ ते १८ व सोबतच्या परिशिष्टामधील अनु.क्र.८ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शार्तीची पुर्तता 


होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य 
आरोग्य सोसायटीच्या लळेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतळेळे नाहीत. सदर 


प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर 


प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या 


संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 


प्रस्तावावरिळ निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात 


येणार आहे असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


६. सदर देयक wart असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/ प्र.क्र.८५/ २०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


७. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, 


२०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात 


यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधी-2617/प्र.क्र.29/आ-7 


८. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ १) क्र. २/२०१८/व्यय-१३, दिनांक १ 


जानेवारी, २०१८, २) क्र. ३२/अर्थोपाय, दिनांक २४ जानेवारी, २०१८, ३) क्र. २८६/अर्थ-९, दिनांक 


८ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२११३२९४४०४१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol 


A | Nilakanth Sakharkar 
aa O DN: CN = Amol Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 


Nilakanth ४५५५० 0" 


Agriculture Animal Husbandry 
dairy and Fisheries Department 

Sakharkar czv:zois.0x23 11:19:50 
+05'30' 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

७. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-७) . 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


